सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १५ ] 


सोमवार , दिनांक २८ सप्टेंबर २०२० : आश्विन ६ , शके १ ९ ४२ 


[किंमत ०.०० रु . ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


१ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


जाहीर करण्यात आलेला होता. त्याअनुषंगाने सदर निवडीचा कार्यक्रम 
सदर दिवशी पार पाडण्यात आलेला असून संदर्भ क्र .२ अन्वये मुख्याधिकारी 
नगरपरिषद जालना यांनी या कार्यालयास सभेच्या इतीवृत्तााची प्रत सादर 
केलेली आहे . त्यानुसार खालीलप्रमाणे उपाध्यक्ष व नामनिर्देशित सदस्य 
यांची निवड करण्यात आलेली आहे . 


क्र ./ २०२० / नपाप्र /कार्या-१/ ६८३.- उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने 
कळविण्यात येते की , संदर्भ क्र . १ अन्वये जालना नगरपरिषदेतंर्गत 
नामनिर्देशित सदस्य निवडणूकीचा कार्यक्रम दिनांक १५ / ० ९ / २०२० रोजी 


उपाध्यक्षाचे नाव 


१. 


अन्सारी फरहाना अब्दुल रऊफ 


ANSARI FARHANA ABDUL RAUF 


नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 


१ . 


भक्त आत्मानंद रामचंद्र 


BHAKT ATMANAND RAMCHANDRA 


जालना, २४ सप्टेंबर , २०२० . 


रविंद्र बिनवडे, 


जिल्हाधिकारी, जालना . 


औ.भाग १ अ ( असा .) १५ 


१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


